शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय 
दि.१५.०२.२०२२ 
२) शासन निर्णय 
दि.३०.०३.२०२२ 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खरेदी प्रक्रिया 
पूर्ण झालेल्या अळीनाशकांची व 
किटकनाडशकांच्या देयकांची अदायगी 
करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
लेखाशिर्ष २२१० ५१५७ व लेखाशिर्ष 
२२१०५१६६ अंतर्गत मंजुर अनुदानातुन रुपये 
४,५७,३२,४६३/- (अक्षरी चार कोटी सत्तावन्न 
लक्ष बत्तीस हजार DARA AWS फक्त) इतक्या 
रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२२. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


३) सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 


ससंआसे/किजरो/बीटीआय,टेमिफॉस/भांडार-२/नविनसुप्रमा/२२/१०८७९-८१/२०२२ 


दि. २२.०७.२०२२ 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-६, यांचे पत्र क्र. 


ससंआसे/किजरो/बीटीआय,टेमिफॉस/भांडार-२/सुप्रमा/१२५४४-४५/२०२२ दि.२५.०८.२०२२ 
५) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी मान्य टिप्पणी दि.१६.०७.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ यांनी त्यांच्या दिनांक 
२२.०७.२०२२ व दि.२५.०८.२०२२ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाळेल्या अळीनाशकांची व किटकनाडकांच्या देयकांची अदायगी करण्यासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० ५१५७ व लेखाशिर्ष २२१०५१६६ अंतर्गत मंजुर 
अनुदानातुन रुपये ४,५७,३२,४६३/- (अक्षरी चार कोटी सत्तावन्न लक्ष बत्तीस हजार ARI त्रेसष्ट फक्त) 
इतक्या रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०- २१ या आर्थिक वर्षात सहसंचालक, आरोग्य सेवा खरेदी कक्ष ,मुंबई यांचे 
स्तरावर छा] Powder व Temiphos ५०% EC खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. तसेच शासनाच्या 
दि.३०.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, ७1 Powder व Temiphos 40% EC 
अळीनाशके/किटकनाडाके या खरेदीच्या रु.४,०१,१०,६८०/- (चार कोटी एक लक्ष दहा हजार Geral 
ऐंशी फक्त) इतक्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु सदयस्थितीत, संबंधित 
पुरवठादारांनी मालाचा (811 Powder Temiphos व ५०% EC अळीनाशके/किटकनाडऱके) पुरवठा सन 
२०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात केलेला आहे. परंतु माल पुरवठा केल्याची देयके ही दिनांक ३१.०३.२०२२ 
पर्यंत सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे-६ या कार्यालयास सादर केली 
नाहीत. त्यामुळे सदरचे 8] Powder व Temiphos ५०% EC अळीनाशके/किटकनाडकांचे अनुदान 
सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात खर्च न झाल्याने दिनांक ३१ मार्च, २०२२ रोजी सदर अनुदान 
समर्पित करण्यात आले आहे. आता पुरवठादाराकडून प्राप्त झालेल्या देयकामध्ये निविदा करारातील 
तरतूदीनुसार जीएसटी ची रक्‍कम नमुद केली असल्याने सदर देयक जीएसटी रक्‍कमेसह एकूण रुपये 
४,५७,३२,४६३/- (अक्षरी चार कोटी सत्तावन्न लक्ष बत्तीस हजार Wel Aa फक्त) इतकी 
पुरवठादारास रक्‍कम अदा करणे आवश्यक आहे. तरी सदर रक्कमेच्या खरेदीस परिच्छेद क्र.०३ 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे 
विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र-१ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 
(Amount in Rs.) 


Approved Administrativ 
Budget in State | e Approval 
Sr. CRC code Name of Item Budget FA Proposal AA Budget 
no 2022-23 (In Rs.) Source 
(In Rs.) 
२२१०५१५८५७ 
1 राष्ट्रीय हिवताप | BTI Powder 4,40,00,000 ।२,९८,३१,९६३ 
निमुर्लन कार्यक्रम 
२२१०५१६६ State 
T 1 षु षु 
2. | राष्ट्रीय हत्तीरोग emiphos 50% ९४,००,००० १,५९,००,५०० Burlget 
Sarai EC 
नियंत्रण कार्यक्रम 
Total &,88,00,000 8,49, 32,883 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र-२ 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | साहित्याचे | लेखाशिर्ष 7 मुळ प्र.मा. | निविदा | सुधारित | देयकाची =| जी.एस.टी | ad करांसहित 
नाव दर सन प्रक्रिया | संख्या ।मुळ रक्कम geet. विळी किंमत 
२०२०-२१ | नंतरचा ‘ 
दि.१५.०२. | दर 
२०२१ 
हिं BTI 2290494 | २४००५ | १०९० ११०९.८२ | २४००० | २६६३५६८० | ३१९६२८३ ।२,९८,३१,९६३ 
Powder 
9 (20090+3 
९९५) 
२ Temiphos | 2290494 | १९२५० (928.19 (900.00 । १९२५० | १३४७५००० | २४२५५०० | १,५९,००,५०० 
50% EC 
9 
एकुण ४०११०६८० | ५६२१७८३ | ४,५७,३२,४६३ 


०२. सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये ४,५७,३२,४६३/- (अक्षरी चार कोटी सत्तावन्न लक्ष बत्तीस हजार 
चारडो त्रेसष्ट फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात केंद्र 
पुरुस्कृत योजना ( राज्य हिस्सा) या योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष सांकेतांक क्र. २२१०५१५७ राष्ट्रीय हिवताप 
निमुर्लन कार्यक्रमांतर्गत रु.५,५०,००,०००/- व लेखाशिर्ष २२१०५१६६ राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत रु.९४,००,०००/इतक्या उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून भागविण्यात येणार आहे . सदर 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग 
प्रमाणपत्र सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे- ६ यांनी प्रमाणित केले 
आहे. तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.१६.०७.२०२२ 
रोजीच्या टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 

एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 

क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 

मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 

अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३ )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदरच्या खरेदीसाठी रुपये ४,५७,३२,४६३/- (अक्षरी चार कोटी सत्तावन्न लक्ष बत्तीस हजार चारडो 
त्रेसष्ट फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन, सदरचा खर्च सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात केंद्र 
पुरुस्कृत योजना ( राज्य हिस्सा) या योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष सांकेतांक क्र. २२१०५१५७ राष्ट्रीय हिवताप 
निमुर्लन कार्यक्रमांतर्गत रु.५,५०,००,०००/- व लेखाशिर्ष २२१०५१६६ राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत रु.९४,००,०००/इतक्या उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे.सदरची 
खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. या बाबींच्या खरेदी 
द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आरोग्य सेवा, 
आयुक्तालय, मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग), पुणे -६ यांची 
राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५११२८०३४६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b3 

V J AY KU M A R 80c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 
71DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF59 
55AAF5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC3 
0, cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO. 

Date: 2022.12.15 14:42:55 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळलेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

११)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


